अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ या नवीन 
रेल्वे मार्गाकरीता रु.४५.०० कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-१११८/प्र.क्र.२२९/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०१९ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/७९८/प्र.क्र.२/२०१३/परि-५, 
दिनांक : १० जून, २०१५ 
२) मुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे मुंबई यांचे पत्र क्र.50//१६६/8५/8५/ 
२०१८-१९, दिनांक ०२.११.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-१११८/प्र.क्र.२२९/परिवहन-५, 
दिनांक ०८.०२.२०१९. 


प्रस्तावना : 

अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ या नवीन रेल्वेमार्गाकरीता रू.२८२६.०० कोटी एवढा खर्च 
अंदाजित असून उक्त खर्चापैकी रू.१४१३ कोटी एवढा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय 
रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर घेतलेला आहे. 
त्यानुसार सदर रेल्वे मार्गाकरीता राज्य शासनाने दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पर्यंत एकूण 
रू.८६६.८४ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला असून दिनांक ०८.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.७५.०० कोटी एवढी तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. या रेल्वे प्रकल्पाकरीता रेल्वे 
विभागाने दिनांक ०२.११.२०१८ च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य ted, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई यांना प्रस्तावनेत नमूद 
प्रयोजनासाठी रु.४५.०० कोटी (रुपये पंचेचाळीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास राज्य 
शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


२. शासनाने सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या 
कार्यासन अधिकारी, रोख UT, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएळलवाय-१११८/प्र.क्र.२२९/परिवहन-५ 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१-भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्चिती संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, (00), ८००-इतर खर्च, (००(०२)-रेल्वे 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग, (३००१००५४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


8 सदर area foe नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१७/१४६१, दिनांक 
२८.०२.२०१९ आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२/२०१९/व्यय-८, दिनांक २७.०३.२०१९ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७///.॥8॥./959॥॥.90५९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१५१६१९५०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


KADAM )॥1॥]॥॥17२॥४ १ 
IN 2: Ta ed 87 cc 9c: १९00: le! aa 
ca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -KADAM DATTATRAY 
HANMANT 


Date: 2019.03.30 15:18:25 +05'30 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


lly signed by KADAM DATTATRAY HANMANT. 


'37e92d3c54da432222208093bfc6ed 1d1570f0946635 15273d0b4d2 


प्रति, 

१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, to भवन, नवी दिल्ली. 

३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद. 

४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 

९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेश. Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction), Mumbai CST यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

११) निवड नस्ती परिवहन-५ 


प्रत- माहिती करिता 

१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


